आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील योजनांचा/ 
कार्यक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी 
प्रकल्पस्तरीय नियोजन व मुल्यमापन 
समितीची स्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रकल्पस्तरीय-२०२०/प्र.क्र.७०/का.३. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार भवन, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :-०३ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिएसपी-१९९२/प्र.क्र.१३(१/का.६, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी, १९९३. 


उपरोक्त शासन निर्णयान्वये आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील योजनांचा/कार्यक्रमांचा आढावा 
घेण्यासाठी प्रकल्पस्तरीय (नियोजन आढावा) समितीची स्थापना करण्यात आळी आहे. सदर शासन 
निर्णयान्वये कार्यरत असलेल्या प्रकल्पस्तरीय (नियोजन) समितीची रचना व कार्यपध्दती, तसेच इतर 
अनुषंगिक बदल करण्यासाठीची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या सर्व बाबींचा विचार करुन 
प्रकल्पस्तरीय (नियोजन आढावा) समित्यांची रचना, तसेच कामकाजात काही सुधारणा करण्याचा 
निर्णय घेण्यात आला असून, सुधारीत शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे :- 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात असणाऱ्या जिल्हयांकरीता “परिशिष्ट-अ” प्रमाणे ३० प्रकल्प 
स्तरीय नियोजन व मुल्यमापन समितीची स्थापना करण्यात यावी. 


या समित्यांची रचना खालीलप्रमाणे राहिल :- 
(१) प्रकल्प क्षेत्रातील आदिवासी विधानसभा सदस्य अध्यक्ष 

(अ) प्रकल्प क्षेत्रात एकाहून अधिक आदिवासी विधानसभा 
सदस्य असल्यास शासनाकडून नामनिर्देशित करण्यात 
येणारे आदिवासी विधानसभा सदस्य राहतील. 

(ब) प्रकल्प क्षेत्रात आदिवासी विधानसभा सदस्य नसतील तर 
शासन नियुक्त पंचायत समितीचे आदिवासी सभापती किंवा 
शासन नियुक्त प्रमुख आदिवासी व्यक्‍ती असतील. 


(२) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास = उपाध्यक्ष 
(३) प्रकल्प क्षेत्रातील संसद सदस्य (लोकसभा व राज्यसभा) र fears 
निमंत्रित 
(४ जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण समितीचे सभापती व महिळाव - निमंत्रित 
बालकल्याण समितीच्या सभापती 
(4) प्रकल्प क्षेत्रातील शासनाने नियुक्‍त करावयाचे ६ अशासकीय Z सदस्य 
सदस्य 


(या ६ अशासकीय सदस्यात अनुसूचित जमातीची किमान १ महिला 
सदस्य व अनुसूचित जमातीतील ५ पुरुष सदस्य) 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्पस्तरीय-२०२०/प्र.क्र.७9०/का.३ 


(६) प्रकल्प क्षेत्रातील महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास : सदस्य 


महामंडळाचे प्रादेशिक किंवा सहाय्यक प्रादेशिक व्यवस्थापक/ 
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक 


यांचे शाखा व्यवस्थापक. 

(७ प्रकल्प क्षेत्रातील सर्व आदिवासी विकास योजनांचे जिल्हा é सदस्य 
स्तरावरील अंमलबजावणी अधिकारी 

(८) आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचा प्रतिनिधी : सदस्य 


(8) 


(आदिवासी अथवा बिगर आदिवासी शासकीय) 
शिक्षण, कृषी व पश्नुसंवर्धन, उपजीविका व आरोग्य - सदस्य 
या क्षेत्रातील प्रत्येक एक तज्ञ व्यक्‍ती 


(१०) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 7 सदस्य सचिव 


राज्यात आदिवासी विकास विभागात कुठेही काम करणारे सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी 
प्रकल्पस्तरीय समितीचे सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यास पात्र असणार नाहीत. 


२. या समित्यांची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :- 


१, 


प्रकल्प क्षेत्रापुरत्या मुलभूत विकासाच्या सोयीसंबंधीचे नियोजन म्हणजेच प्रकल्प क्षेत्रासाठी 
मुलभूत सोयींचा आराखडा तयार करणे, (सर्व विभागाच्या योजना, ज्यासाठी आदिवासी 
उपयोजनेतून तरतूद केली जाते.) 


, आदिवासी विकास विभागामार्फत “मागासवर्गीयांचे कल्याण” विकास उपशिर्षातर्गत 


राबविण्यात येणाऱ्या योजनांवर आढावा घेणे. (उदा.न्युक्लिअस बजेट योजनेच्या 
अंमलबजावणीचा आढावा घेणे, आश्रमशाळा व्यवस्थापन, वसतिगृह, न्युक्लिअस बजेट, 
आदिवासी शेतकऱ्यांना वीजपंप/तेलपंप पुरविणे इत्यादी) 


, आदिवासी विकास महामंडळाच्या कामकाजाचा आढावा, त्या खावटी कर्जाचे वाटप, 


एकाधिकार खरेदी योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा या बाबी समाविष्ट आहेत. 


, पंचवार्षिक व वार्षिक आदिवासी उपयोजनेतील महत्वाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा 


आढावा घेणे, (उदा.आय.आर.डी.पी. आदिवासी पाडयांना वीज पुरवठा, पिण्याच्या 
पाण्याची योजना, आदिवासी शेतकऱ्यांना कृषि विषयक सहाय्य) व त्यानुसार आदिवासी 
विकासाकरीता असलेल्या जिल्हा नियोजन व विकास मंडळांतर्गत संबंधित विशेष 
कार्यकारी समितीला व शासनाला शिफारशी करणे. 


. दुर्गकक्षेत्रासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विकास योजनांचे संनियंत्रण करणे, हे करीत असताना 


मा.मुख्यमंत्री यांनी राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील अतिदुर्गम भागासाठी जाहीर केलेल्या 
प्राथमिक शिक्षण, प्राथमिक आरोग्य सेवा, शिधा वाटपासाठी स्वस्त धान्य दुकाने, आदिवासी 
पाडयांची महसुली गांवे म्हणून जाहिर करणे, रोजगार हमी योजनेंतर्गत आवश्‍यक तितकी 
कामे मंजूर करुन घेण्यासंबंधीची कार्यवाही, रस्त्यांची कामे व अंगणवाडया स्थापन करणे, 
पिण्याच्या पाण्याची सोय, लघु पाटबंधाऱ्याची कामे इत्यादी कामाचा आढावा प्रामुख्याने 
घेणे. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्पस्तरीय-२०२०/प्र.क्र.9०/का.३ 


&. 


जिल्हा व प्रकल्प पातळीवरील निरनिराळे विभाग व जिल्हा परिषद इत्यादी ud 
कार्यान्वयीन अभिकरणाद्वारे समन्वय साधला जात आहे, याची खात्री करणे. 


. अनुसूचित जमातीसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था व शासन यांच्यामध्ये समन्वय 


साधणे. 


. स्थानिक गरज व निकड लक्षात घेऊन प्रकल्प कार्यक्षेत्रातील नव्याने राबवावयाचे प्रकल्प 


सुचविणे. प्रकल्प क्षेत्रात राबविण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांचे मुल्यमापन करुन जिल्हा 
नियोजन व मुल्यमापन समितीला शिफारस करणे, मुल्यमापन निष्कर्ष शासनाला कळविणे, 
या कामांचा समावेश करणे व अधिकार देणे आवश्‍यक आहे. 


. प्रकल्प क्षेत्रात भेट देणाऱ्या आदिवासी विकास विभागातील केंद्र व राज्य शासनाच्या 


अधिकाऱ्यांच्या भेटीच्या वेळी प्रत्यक्षात हजर राहून योजनांचा अंमलबजावणीबाबत सखोल 
चर्चा करणे. 


३. समितीच्या बैठकीबाबतची कार्यप्रणाली :- 


१, 


प्रत्येक महिन्याला प्रकल्पस्तरीय (नियोजन व आढावा) समितीची बैठक घेण्यात यावी व या 
बैठकीचे इतिवृत्त तयार करण्यांत यावे. 


. ज्या जिल्हयात एकाहून अधिक एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प असतील त्या 


जिल्हयातील प्रकल्पस्तरीय समितीच्या बैठका शक्‍य तो जिल्हयाच्या मुख्यालयाच्या 
ठिकाणी घेण्यात याव्यात. तथापि, सदरहू वेगवेगळया प्रकल्पस्तरीय समित्यांच्या बैठका 
एकाचवेळी ठरविण्यात येणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याच्या दृष्टिने अशा प्रकारच्या 
बैठकीचे आयोजन या समितीचे उपाध्यक्ष म्हणजेच अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास हे 
ठरवितील, त्याप्रमाणे करण्यात यावे. 


. या समितीच्या बैठकीस एकूण सदस्यांच्या १/३ सदस्यांची नियुक्‍ती उपस्थिती आवश्‍यक 


आहे. मात्र अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास किंवा त्यांचे कार्यालयातील संबंधित वरिष्ठ 
अधिकारी किंवा अपवादात्मक परिस्थितीत त्यांचेकडीळल संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यांनी 
उपस्थित असणे आवरयक राहील. 


. अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष हे कामकाज चालवतील. 
. या समितीच्या बैठकीची कार्यसूची त्याचप्रमाणे बैठकीचे कार्यवृत्त हे सदस्य सचिव सादर 


करतील. 


. या बैठकीला फक्‍त विषयसूचींशी व प्रकल्पांतर्गत आदिवासी विकास कार्यक्रमांशी संबंध 


असणाऱ्या/आवड्यकता असणाऱ्या जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनांच आमंत्रित करावे. 


४. प्रकल्पस्तरीय समितीच्या बैठकीतील निर्णयाबाबत :- 


सर्वसामान्यपणे मतैक्याने निर्णय घेण्यात यावेत, मतभेद झाल्यास समितीच्या अध्यक्षांचा निर्णय 


अंतिम राहील. ढोबळमानाने योजनांचा आढावा घेणे, आदिवासी उपयोजनेचा आराखडा अंतिम करणे, 


धोरणात्मक बदल सुचविणे इत्यादी जबाबदाऱ्या समितीच्या राहतील. परंतु व्यक्तिगत प्रकरणी विचार 
करणे तसेच प्रशासकीय बाबतीत लक्ष घाळून निर्णय घेणे इत्यादी बाबी समितीच्या कार्यकक्षेत अभिप्रेत 


नाही, हे स्पष्ट करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्पस्तरीय-२०२०/प्र.क्र.9०/का.३ 


५. काही प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील जिल्हासुध्दा 
saya आहे. आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील आदिवासींना बिगर आदिवासी उपयोजना 
(ओ.टि.एस.पी.) निधीमधून वैयक्तिक लाभाच्या योजना देण्याबाबतचे शासनाचे धोरण आहे. या बाबी 
लक्षात घेता, ज्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे कार्यक्षेत्र हे बिगर आदिवासी उपयोजना (ओ.टि.एस.पी. क्षेत्रात 
आहे. अशा जिल्हयांमध्ये आदिवासींकरीता राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा निर्णय प्रकल्पस्तरीय 
समितीने न घेता संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाने त्यांच्या समितीद्वारे नियमित 
होणाऱ्या बैठकीतून घ्यावा. 


६. या समित्यांवर नियुक्‍त करण्यात येणारे अध्यक्ष व अशासकीय सदस्य यांच्या नियुक्तीचे आदेशा 
स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


७. प्रकल्पस्तरीय समित्यांवर नियुक्‍त केलेले अशासकीय सदस्य तसेच अध्यक्ष्‌ यांना बैठकीला 
हजर राहिल्याबद्दल मानधन अथवा मोबदला अथवा शुल्क जिल्हा परिषदेच्या बैठकांना हजर 
राहिल्याबद्दल मिळणाऱ्या मानधन अथवा मोबदला अथवा शुल्काच्या धर्तीवर देय राहील. प्रकल्प 
कार्यक्षेत्रात राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतील प्रकल्पाचे मुल्यमापन करण्यासाठी 
उपलब्ध निधीतून उपरोक्त मानधन अथवा मोबदला अदा करण्यांत यावा. 


C. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०३१७३६४५२७२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GAVIT BHAURAO be 
RAGHUNATH a 


(भा. र. गावीत) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव. 

३. मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा.मंत्री (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव. 
६. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) 

७. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) 

८. मा.संसद सदस्य (सवी. 

९. मा.विधीमंडळ सदस्य (सवी. 

१०.मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्पस्तरीय-२०२०/प्र.क्र.9०/का.३ 


१२.सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 

१३.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

१४.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक. 
१५.व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक. 
१६.आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

१७.सर्व विभागीय आयुक्त. 

१८. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१९.सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास. 

२०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२१.कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे. 

२२.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

२३.सर्व सह सचिव/उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४.सर्व कार्यासने, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२५.निवडनस्ती, कार्यासन क्र.३, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


HEHEHE 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्पस्तरीय-२०२०/प्र.क्र.9०/का.३ 


परिशिष्ट “ अ” 


आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील योजना/कार्यक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी नेमण्यात 


आलेल्या प्रकल्पस्तरीय (नियोजन आढावा) समित्यांचे कार्यक्षेत्र 


अ. | आदिवासी | एकात्मिक | जिल्हा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र आदिवासी 
क्र. । विकास | आदिवासी असलेले तालुके (चारही उपयोजना क्षेत्र 
प्रादेशिक | विकास प्रकारची क्षेत्र) नसलेले तालुके 
विभाग प्रकल्प पूर्णत: तालुके | अंशत: तालुके 
| ठाणे १.डहाणू । पालघर डहाणू, पालघर, वसई | 
तलासरी 
२.जव्हार । पालघर जव्हार, वाडा, शि शि 
मोखाडा, 
विक्रमगड 
३.शाहापूर । ठाणे शहापूर मुरबाड, कल्याण, ठाणे, 
भिवंडी, उल्हासनगर 
अंबरनाथ 
४.पेण १.रायगड कर्जत, पेण, अलिबाग, उरण, 
खालापूर, माणगांव, तळा, 
पनवेल, महाड, 
सुधारगड, रोहा । पोलादपूर, 
म्हसाळा, 
श्रीवर्धन, मुरुड 
२.रत्नागिरी 7 रत्नागिरी, 
गुहागर, दापोली, 
मंडणगड, खेड, 
चिपळूण, 
संगमेश्वर, लांजा, 
राजापूर 
३.सिंधुदूर्ग शि कुडाळ, मालवण, 


देवगड, 
वैभववाडी, 
कणकवली, 
सावंतवाडी, 
वेंगुर्ला, दोंडामार्ग 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्पस्तरीय-२०२०/प्र.क्र.9०/का.३ 


५.घोडेगांव 


१.पुणे 


जुन्नर, 
आंबेगांव, खेड, 
मावळ 


पुणे हाहर, 
हवेली, शिरुर, 
दौंड, इंदापूर, 
बारामती, पुरंदर, 
भोर, वेल्हे, 
मुळशी 


२.सातारा 


सातारा, वाई, 
खंडाळा, 
कोरेगांव, 
फलटण, माण, 
खटाव, कराड, 
पाटण, 
महाबळेश्वर, 
जावळी (मेढा) 


3.सांगली 


मिरज, तासगांव, 
खानापूर, 
आटपाडी, जत, 
कवठेमहांकाळ, 
वाळवा, शिराळा, 
पलुस 


४.कोल्हापूर 


करवीर, पन्हाळा, 
हातगणंगले, 
शिरोळ, आजरा, 
चांदगड, 
गडहिंग्लज, 
कागल, 
भुदरगड, 
राधानगरी, 
बावडा, शाहूवाडी 


६.सोलापूर 


१.सोलापूर 


सोलापूर (उत्तर), 
बार्शी, 
अक्कलकोट, 
सोलापूर (द.), 
मोहोळ, 
मंगळवेढा, 
पंढरपूर, 
सांगोला, 
माळशिरस, 
माढा, करमाळा 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्पस्तरीय-२०२०/प्र.क्र.७9०/का.३ 


२.उस्मानाबाद दिं - उस्मानाबाद, 
कळंब, उमरगा, 
तुळजापूर, 
परांडा, भूम, 
लोहारा, वाशी 
७.गोरेगांव, | १.मुंबई/ मुंबई 4 मुंबई आणि मुंबई 
मुंबई उपनगर उपनगर 
२ नाशिक ।१.नाशिक । नाशिक पेठ नाशिक, निफाड, येवला 
दिंडोरी, 
इगतपूरी, 
सिन्नर, 
त्रिबकेश्वर 
२.कळवण | नाशिक कळवण, बागलाण, मालेगांव, 
सुरगाणा चांदवड, देवळा | नांदगांव 
३.राजूर अहमदनगर अकोले, नगर, राहुरी, 
संगमनेर श्रीरामपूर, 
नेवासा, शोवगांव, 
पाथर्डी, 
जामखेड, कर्जत, 
श्रीगोंदे, पारनेर, 
कोपरगांव, 
राहता 
४.यावळल जळगांव यावल, रावेर, | जळगांव, 
चोपडा एदलाबाद, 
(मुक्ताईनगर) 
भुसावळ, 
जामनेर, पाचोरा, 
चाळीसगांव, 
भडगांव, पारोळा 
एरंडोल, 
अंमळनेर, 
धरणगांव, 
बोदवड 
५.तळोदा । नंदुरबार तळीदा, a 
अक्राणी, 
अक्कलकुवा 
६.नंदुरबार | नंदुरबार नवापूर नंदुरबार, शिश 
शहादा 
७.धुळे धुळे साक्री, शिरपूर Po 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्पस्तरीय-२०२०/प्र.क्र.9०/का.३ 


३ | अमरावती ।१.किनवट | नांदेड किनवट, नांदेड, बिलोली, 


हदगांव, भोकर, | देगलूर, मुखेड, 
माहूर, कंधार, लोहा, 
हिमायतनगर । धर्माबाद, उमरी, 
अर्धापूर, मुदखेड, 
नायगांव 
२.कळमनूरी | १.हिंगोली हिंगोली, सेनगांव, बसमत 
औंढानागनाथ, 
कळमनुरी 
२.परभणी शि पूर्णा, पालम, 
गंगाखेड, 
परभणी, सेलू, 
जिंतुर, पायरी, 
सोनपेठ, मानवत 
३.धारणी | अमरावती  ।धारणी, वरुड, अमरावती, 
चिखलदरा । अचलपूर, मोर्शी | तिवसा, 
चांदूररेल्वे, 
नांदगांव, 
भातकुली, 
दर्यापूर, 
अंजगांव-सुरजी, 
चांदूरबाजार, 
धामणगांव रेल्वे 
४.अकोला ।१.वाशीम मालेगांव, वाशिम, रिसोड, 
मनोरा मंगळूरपीर, 
कारंजा 
२.अकोला अकोट, अकोला, 
तेल्हारा, पातूर बाळापूर, 
बार्शीटाकळी, 
मुर्तिजापूर 
३.बुलढाणा जळगांव- बुलढाणा, 
जामोद, मोताळा, 
संग्रामपूर, देऊळगांवराजा, 
मेहकर मलकापूर, 
नांदुरा, 
सिंदखेडराजा, 
शेगांव, खामगांव, 
चिखली, लोणार 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्पस्तरीय-२०२०/प्र.क्र.७9०/का.३ 


५.पांढरकवडा 


यवतमाळ 


मारेगांव, 
यवतमाळ, 
कळंब, 
राळेगांव, 
बाभुळगांव, 
केळापूर, 
घाटंजी, वणी, 
झरीझामणी 


६.पुसद 


यवतमाळ 


उमरखेड, 
पुसद, महागांव, 
नेर, दिग्रस, 
दारव्हा, अर्णी 


७.औरंगाबाद 


१.औरंगाबाद 


औरंगाबाद, 
कन्न्ड, 
खुलताबाद, 
सोयगांव, 
सिल्लोड, पैठण, 
गंगापूर, वैजापूर, 
फुलंब्री 


२.जालना 


जालना, 
भोकरदन, 
घनसावंगी, मंठा, 
परतूर, अंबड, 
जाफराबाद, 
बदनापूर 


३.बीड 


बीड, गेवराई, 
केज, 
माजलगांव, 
पाटोदा, 
अंबेजोगाई, 
आष्टी, धारुर, 
परळी, वडवणी, 
शिरुरकासार 


४.लातूर 


लातूर, उदगीर, 
निलंगा, औसा, 
अहमदपूर, 
रेणापूर, चाकूर, 
देवणी, जळकोट, 
शिरुर अनंतपाळ 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्पस्तरीय-२०२०/प्र.क्र.9७०/का.३ 


:। 


नागपूर 


१.नागपूर 


नागपूर 


काटोल, 
रामटेक, 
उमरेड, 
सावनेर, 
नारखेड, 
पारशिवनी 


नागपूर शहर, 
नागपूर ग्रामीण, 
कामठी, कुही, 
भिवापूर, हिंगणा, 
कळमेश्वर, मौदा 


२.वर्धा 


वर्धा 


सेलू, आर्वी, 
कारंजा, 
समुद्रपूर 


वर्धा, हिंगणघाट, 
देवळी, आष्टी 


३.देवरी 


गोंदिया 


देवरी, 
अर्जुनीमोरगांव, 
सडकअर्जुनी, 
सालेकसा, 
आमगांव, 
गोरेगांव, 
गोंदिया, तिरोरा 


४.भंडारा 


भंडारा 


साकोली, 
तुमसर, 
लळलाखानी 


भंडारा, पवनी, 
लांखंदूर, मोहाडी 


५.चंद्रपूर 


चंद्रपूर 


राजूरा, चंद्रपूर, 
कोरपना, मूल, 
सावली, 
सिंदेवाही, 
गोंडिपिंप्री, 
बल्लारपूर, 
बोभुर्णा, जिवती 


६.चिमूर 


चंद्रपूर 


चिमूर, वरोरा, 
भद्रावती, 
नागभिड, 
ब्रम्हपूरी 


७.गडचिरो 
ली 


गडचिरोली 


धानोरा, 
कोरची, 
कुरखेडा 


गडचिरोली, 
चार्मोशी, 
आरमोरी, 
वडसा 
(देसाईगंज) 


८.अहेरी 


गडचिरोली 


अहेरी, 
सिरोंचा 


मूलचेरा 


९.भामरागड 


गडचिरोली 


एटापल्ली, 
भामरागड 


HHH 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


